राज्यात स्थापन झालेल्या स्वयं अर्थसहाय्यित 
विद्यापीठांच्या शौक्षणिक कामकाजासंबंधीत 
येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत 
करावयाची समिती. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२७/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
तारीख : १२ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


राज्यात स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठांची स्थापना करण्याची तरतुद करण्यासाठी, त्यांच्या कामकाजाचे व 
कार्याचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्यांचेशी संबंधीत किंवा तद्‌नुषंगिक बाबींसाठी तरतुद करण्याकरीता 
सुधारित मार्गदर्शक सूचना दिनांक १९ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या 
आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनांमधीळ तरतुदीनुसार स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाची स्थापना स्वतंत्र 
अधिनियमाद्वारे करण्यात येते. त्या अधिनियमानुसार स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठाचे कामकाज चालते. 

राज्यात स्थापन झालेल्या स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठांना शैक्षणिक कामकाज करताना अडचणी निर्माण 
होत असून, सदर अडचणींचे निराकरण करण्याची मागणी स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांकडून वारंवार शासनाकडे 
होत असल्याने, स्वयं अर्थसहाय्थित विद्यापीठांना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना 
सुचविण्याकरिता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना शैक्षणिक कामकाज करताना अडचणी 
निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदरहू अडचणींचा अभ्यास करुन त्यावर उपाय योजना 
सुचविण्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 

(१ | डा. धनराज माने, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 

२ डॉ. अभय वाघ, संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, | सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३ SLAB कराड, एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट, एमआयटी आर्ट, डिजाईन अँण्ड । सदस्य 
टेक्नॉंलॉजी विद्यापीठ, पुणे 

४ डॉ. संदिप एन झा, चेअरमन, संदिप विद्यापीठ, नाशिक सदस्य 

4 डा. स्वाती मुजुमदार, प्र-कुलगुरु, सिम्बायोसिस स्कोळ अँण्ड प्रोफऱानळ । सदस्य 
विद्यापीठ, पुणे 

६ डा. सायली गानकर, कुलगुरु, डा. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, अंबी, पुणे | सदस्य 
उप सचिव, मशि/विशि, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
डॉ. परवीन सय्यद, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे | सदस्य 
विद्यापीठ, पुणे 

९ प्रशासन अधिकारी (विशि), शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण, पुणे सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२७/विशि-४ 


समितीची कार्यकक्षा:- 


१. समितीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या अधिनियमातील सर्व 
कलमांचा अभ्यास करावा. 
२. स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांना विद्यापीठाच्या अधिनिमयातील कोणत्या कलमांतील तरतुदींचे पालन 
करताना अडचणी निर्माण होतात. 
३. राज्यातील सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठातील शिक्षक, विद्यार्थी यांना उद्भवणाऱ्या अडचणी यांचा 
अभ्यास करावा. 
४. राज्यात स्थापन झालेल्या सर्व स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या अडचणी कशा दूर करता येतील याबाबत 
उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात. 
५. समितीने आपला अंतरीम अहवाल झासनास ३ महिन्यात सादर करावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१२१३०५५५४१०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DATTATRAYA ee ee 


.d7¢5650383de2d3bd4939feb17be94c77ddf9380bfe3d4afl 


d10cfd393, 


serialNumber=6c5292c043ebba90984d77378c6e4fb506d9694e3e8f08dd3 
86c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


te: 2021.04.12 13:10:20 +05'30' 


(दत्तात्रय कहार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


:) 
टीम 


मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई :-४०००३२. 

डॉ. धनराज माने, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

डॉ. अभय वाघ, संचालक,तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
डॉ.मंगेड कराड, एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट, एमआयटी आर्ट, डिजाईन अँण्ड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, पुणे. 
डॉ. संदिप एन झा, चेअरमन, संदिप विद्यापीठ, नाशिक. 

डॉ. स्वाती मुजुमदार, प्र-कुलगुरु सिम्बायोसिस स्कील अँण्ड प्रोफेशनल विद्यापीठ, किवळे, पुणे. 
डॉ. सायली गानकर, कुलगुरु, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ, अंबी, पुणे. 

मा. उप सचिव, मशि/विशि, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

डॉ. परवीन सय्यद, वरिष्ठ कायदा अधिकारी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

प्रशासन अधिकारी (विशि), शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण, पुणे. 

संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 

महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती(विशि-४). 


A 0 


CC *N 


८00) 


S — 
YS Nove <>. De LD <-> > 


“०? (२ 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm le OCOD CSC ह, a eC 


पृष्ठ २ पैकी २ 


